उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी यांची ९० अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ २०१८ /प्र.क्र.१०७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 28 एप्रिल,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.9८/आरोग्य -३, 
दिनांक-१८.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष  ७/टे- 
८/जिप/नागपूरमंडळ/ अस्थाई पदे/चालू ठेवणे/१५६८-६९/२०१८, दिनांक-०९.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ जिल्हयातील 
जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण ९० अस्थाई 
पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, 
गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या सदर ९० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१०७/आरोग्य-३, 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२४१२५६४७७८१७ असा आहे. हा ATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
D | n & 5 h Kadam Patil, C = IN, S = 

Maharashtra, O = 

Government Of Maharashtra, 


Kad am 2 at | | OU = Public Health 


Department 
Date: 2018.04.24 18:05:37 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पीएचसी १०८३/३३३/प्र.क्र. पीएच 
१६ब,दिनांक ३०.९. १९८ ३ 


ow over दि. ८.१०.८५व dtomie ee! 


५७६/सीआर-५ २/आ-४दिनांक २७.४.९४ at .(२२१०-०३७१) 


शा.नि.सा.आ.वि.क़.पीएचसी-१०९४/३२९/ 
आरोग्य ४, दि.१६.६.९९ व शा.नि.सा.आ. 
वि.क.पीएचसी- १०९० ०/१४७,दि. २२.१.९० 


o~ 


शा.नि.सा.आ.वि.क़. 
पीएचसी-१०९ of १४७,दि.२२. १.९ 0 


शा.नि.सा.आ.वि.क़. 
पीएचसी-१०९ ०/१७९५/प्र.क़. 
३१९/आ-४,दि.३.७.९९ 


“o 


शा.नि.क़.पीएचसी/ १०८ ३/३३०/४४०/ 

आरोग्य-५, दि.८.१०.८५ व शा.नि.क़. 

पीएचसी/१०९४/ ५०६/सीआर/३/५२/ 
/ द. २७.४.८८ 


आरोग्य-४, दि.२७.४. 
rare 


जळ l T 1 


| 


| 


- 


क़. पय 
१) Com २८९ १/२५३३ | वैद्य 
३२०/ आ-४,दि.४.१.९२ 
_ गडचिरोली [fact 
_ गडचिरोली | पारडी | 


पदाची वेतनश्रेणी | पदांची | शेवटी पदे पुढे चालू 
sb आलेला aA. 


re जसत कजर टीची वि , आर-१ 


पदांची | शेवटी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यंत आलेला a A, 


तात्पुरत्या जागा प्रथमः ज्या विभागाने पदाची वेतनश्रेणी 
Bl केल्या तो शासन आदेश व 
= Be | | कन 


प्रशासन ०० १(चार )गट 
वैद्यकीय अधि. 
(२२१०-०३७१) 


शा.नि.क़.साआवि कृ.आरएचएल 
१०९ ०/ २९ ११/प्र.क्र.४८७/आ-४, दि. 


(0७ 


ही 
९ 


(4 


